Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकत प्रकाशन 


वर्ष ९, अंक १६] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ [पृष्ठे २६, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
S858 BES" पृष्ठे 
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, १-२ भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-७ 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ नागपूर 
व चार-क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर TRE निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१३. 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 17" March, 2023. 
NOTIFICATION 
I 

No. SPP-2023-U.O.R.14-D-XIV.-- 

In View of recommendation received from Home Department, the Government of Maharashtra hereby cancels the 
appointment of Adv. Subodh Pandurang Dharmadhikari as “ Special Counsel / Special Public Prosecutor ” and Devendra 
Vilas Chauhan “ Assistant to Special Counsel / Special Public Prosecutor ” for conducting the cases pending before 


Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Nag. Hon’ble Sessions Court, Nagpur made vide Law and Judiciary Department, 
Government Notification No.SPP-2023/U.0.R.14/D-XIV, dated 9" February, 2023 with immediate effect. 


Il 
No. SPP-2023-U.0.R.14-D-XIV.-- 


In exerise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure, 1973 (Act No. Il of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Devendra Vilas Chauhan as 
“ Special Public Prosecutor ” for conducting the Cases pending before Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Nagpur. 
Hon'ble Sessions Court, Nagpur. which is/are arising out of offences registered at various Police Station, in Nagpur 
District. 
ना.-एक-१ (9498), (9) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, 2023/AA ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


SCHEDULE 

Sr.No. Name of Police Stations C. R. No. 
(1) (2) (3) 
1 Sadar Police Station, Nagpur City 463/2007 
2 Ajani Police Station, Nagpur City 175/2018 
3 Ajani Police Station, Nagpur City 40/2022 
4 Ajani Police Station, Nagpur City 53/2022 
5 Ajani Police Station, Nagpur City 13/2023 


2. The fees of Adv. Devendra Vilas Chauhan as “ Special Public Prosecutor ” shall be paid by Home Department. 


3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
(Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984. 


4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


VAISHALI P. BORUDE, 
Section Officer. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१४. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ .- 


क्रमांक अ.का .-प्रस्तू ३-भूसंपादन-कावि-३४३-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक १०५६, दिनांक १६ जून, २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ ३ 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६५-एलक्यूएन-२०१८-१९, गावाचे नाव भागडी, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 
किंवा गट नंबर 
(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ ४४७ ० ०१५ 
R ४४६ ० ०२ 
३ २१२/१ ० ०१ 
४ २१२/२ ० २८ 
4 9033 0 09 
नि ९४५ ० ०७ 
9 ९४२ ० ११ 
é ९२७/१ ० १२ 
8 ९१९ ० ०३ 
१० २३२ ० ३६ 
११ १३७० ० 09 
१२ १२८३ ० ०१ 
१३ ६७ ० ०३ 
१४ &8 ० ०४ 
94 ६७६ ० ०६ 
१६ ११३३ ० ०१ 
१७ १५०५ ० ०५ 
एकूण .. १ २३५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- गोसीखुर्द प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- (9) पुच्छ वितरिकेवरील पुच्छ लघु कालवा व त्यावरील उप लघुकालवा. (२) पुच्छ वितरिकेवरील 
परसोडी लघु कालवा. (३) मांढळ वितरिकेवरील उजवा-१ लघु कालवा. (४) पुच्छ वितरिकेवरील 
भागडी लघुकालवा क्र. १व २. 


समाजाला मिळणारे लाभ — गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय 
(आर्थिक, रोजगार, पायभूत सुविधा व जलविद्युत निर्मिती. 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, 2023/AA ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
— निरंक -- 


जमिनीच्या fay 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 


येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१५. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ .- 


क्रमांक अ.का .-प्रस्तू ३-भूसंपादन-कावि-३४८-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक १०७३, दिनांक २१ जून, २०२२ अन्वये प्रारंभिक 


अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 


जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६४-एलक्यूएन-२०१८-१९, गावाचे नाव सरांडी/बुज, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 
किंवा गट नंबर 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ७०१ ० ०३ 


Q Bod ० ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 4 


अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
३ १३१८ ० १५ 
४ १२९३ ० ०२ 
षु ११२८ ० ०४ 
q ८९८ ० १५ 
9 ८९५ ० १८ 
८ ८८९ ० ०२ 
8 १५५६ ० ०३ 
१० १६००/१ ० ०५ 
एकूण .. ० ७१ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- गोसीखुर्द प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- (१) गोसीखुर्द डावा कालवा मांढळ वितरिकेवरील एल-१, आर-१, आर-२, लघुकालवे व एल-१ उप 
लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकाम. (२) गोसीखुर्द डावा मुख्य कालव्यावरील सा.क्र. २१७७० मी. 
वरून राजणी लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकाम. (३) सरांडी उप लघुकालवा मौजा सरांडी. (४) 


ओपारा-१ लघुकालवा व त्यावरील उप लघुकालवा मौजा-सरांडी. (५) सरांडी लघुकालवा क्र. 
मौजा-सरांडी. 


समाजाला मिळणारे लाभ — गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय 
(आर्थिक, रोजगार, पायभूत सुविधा व जलविद्युत निर्मिती. 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


--- निरंक --- 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 
येईल. 


ना-एक-२ (१५१४). 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, 2023/AA ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१६. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 — 


क्रमांक अ.का .-प्रस्तू ३-भूसंपादन-कावि-३५३-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक १०६०, दिनांक १६ जून ,२०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-एलक्यूएन-२०२१-२०२२, गावाचे नाव कवडसी, तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 
किंवा गट नंबर 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
१ १२९ ० ०५ 
2 930 ० १२ 
3 932 ० 09 20 
8 933 ० 08 
4 १३४ ० १६ 
& १३५ ० १४ 
9 १३९ ० १६ 


एकूण .. ०६८ २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ ७ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- गोसीखुर्द प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द नेरला उपसा सिचन योजनेच्या मुख्य कालव्यावरून निर्गमित पालांदूर शाखा कालव्याचे 
सा. क्र. ३४१५ मीटरवरून निर्गमित पालांदूर वितरीकेच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ :-- गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय 
(आर्थिक, रोजगार, पायभूत सुविधा व जलविद्युत निर्मिती. 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


--- निरंक --- 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 
येईल. 


दिनांक ११ एप्रिल, २०२३. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१७. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन a पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा sap अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक अ.का.-भूसंपादन-बा.व.ई प्र.क्र.-९-कावि-१३७-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा 
उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
(यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 


संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, 2023/AA ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 


दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 


उरलेली नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion * 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 


नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. आकाश अमृत अवतारे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा. व ई. प्र. ९, भंडारा यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-एलक्यूएन-२०२२-२३, 


मौजा पालेपेंढरी, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा. 


कामाचे नाव :-नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या पेंढरी शाखा कालव्यावरिल पिलांद्री वितरीकेच्या बांधकामाकरीता 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २५६ ० १५ 
२ २३५ ० ०३ 
3 233 ० १२ 
४ ४८१/१ | a 98 
8 ४८१/२ 
ग २३४ ० ०१ 
9 २४५ ० ०३ 


एकूण संपादित क्षेत्र... ० ३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ ९ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- गोसेखुर्द प्रकल्पा अंतर्गत नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या पेंढरी शाखा कालव्यावरील 
पिलांद्री वितरीकेच्या बांधकामाकरीता. 
सिचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या tet शाखा कालव्यावरील पिलांद्री वितरीकेच्या 
बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : — ३५० हेक्‍टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक-यांची 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व आर्थिक स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 
इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
(सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही.) 


अनुसूची-चार 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, 
पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण ण झाले असल्याकारणाने सामाजिक प्रभाव निर्धारण रण लागु नाही : 
निर्धारण झाले SIA fs निर्धा al 


अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे नांव, :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप-: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा. व. ई. प्र. क्र. ९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


योगेश कुंभेजकर (भा प्र.से), 
भंडारा : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३. भंडारा. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१८. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक म.सा.-विभूअ-लसिंका-कावि-३३-२०२३.---- 


ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (ई) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण 
११-२०१६-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 


ना.-एक-३ (१५१४). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, Gag प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघुसिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलएक्युएन-४७-२०२१-२२, 
मौजा अहीरवाडा, ता. आर्वी, जि. वर्धा. 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ६४ ० ०३ 
२ GR ० 08 
3 ६१ ० ०३ 
४ ६०/१/अ | 0B 
दु ६०/२ 
& 94/9 ० ०२ 


एकूण संपादन क्षेत्र... 0 ३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ ११ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्‍चजल 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व पातळीत वाढ होत असल्याने परिसरातील जमिन उठित करण्याकरीता पाण्याचा स्त्रोत 
इतर लाभासंबंधात) वाढविण्यास सोईसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमिन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे नांव, :- निरंक. 
पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


विशेष नोंद -: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१९. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 

क्रमांक म.सा.-विभूअ-लसिंका-कावि-३४-२०२३.-- 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion a 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, 
मौजा gana, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा, 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १४८/१ ० ५८ 
एकूण संपादन क्षेत्र... ० ५८ 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -- _ निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ १३ 


समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्‍चजल 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व पातळीत वाढ होत असल्याने परिसरातील जमिन उठित करण्याकरीता पाण्याचा स्त्रोत 
इतर लाभासंबंधात) वाढविण्यास सोईसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमिन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे नांव, :- निरंक. 
पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी ion fay 


विशेष नोंद:- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२०. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक म.सा.-विभूअ-लसिका-कावि-३५-२०२३.---- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


ना.-एक-४ (१५१४). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion a 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, 
मौजा पिपरी, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा. 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र (अदमासे) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १०८/१/अ ० १६ 
2 २८२/१ ० ०४ 
3 २८४ ० १५ 
४ २३२ ० १८ 
एकूण संपादनक्षेत्र.. ० ५३ 

अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -- _ निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ q4 


समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : — सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्‍चजल 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व पातळीत वाढ होत असल्याने परिसरातील जमिन उठित करण्याकरीता पाण्याचा स्त्रोत 
इतर लाभासंबंधात) वाढविण्यास सोईसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमिन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे नांव, :- निरंक. 
पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी ion fay 


विशेष नोंद:- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२१. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक म.सा -विभूअ-लसिंका-कावि-३६-२०२३.---- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, 
मौजा हैबतपूर, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा. 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 44/9 ० ०५ 
एकूण संपादन क्षेत्र... ० ०५ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्‍चजल 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व पातळीत वाढ होत असल्याने परिसरातील जमिन उठित करण्याकरीता पाण्याचा स्त्रोत 


इतर लाभासंबंधात) वाढविण्यास सोईसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमिन कास्तकारांना होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ १७ 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे नांव, :- निरंक. 
पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी ion fay 


विशेष नोंद:- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२२. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक म.सा -विभूअ-लसिंका-कावि-३७-२०२३.-- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, weg प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 
ना.-एक-५ (१५१४). 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, 
मौजा राजापूर, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा. 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र (अदमासे) 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
4 tse) ० ०६ 
एकूण संपादनक्षेत्र .. ० ०६ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्‍चजल 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व पातळीत वाढ होत असल्याने परिसरातील जमिन उठित करण्याकरीता पाण्याचा स्त्रोत 
इतर लाभासंबंधात) वाढविण्यास सोईसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमिन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ १९ 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे नांव, :- निरंक. 
पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी ion fay 


विशेष नोंद:- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२३. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा sap अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक महा.सहा.-उ.जि.भू.सं.-सामान्य-कावि-४९६-२०२३.-- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरेता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, weg प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 


अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion a 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, 
मौजा गुंजखेडा, तालुका देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 

(१) (२) (३) 

चौ. मी. 

१ ३७०/२/९ ७२.०० 

२ ३७०/२/१० २८.७५ 

3 ३७०/२/११ २८.७५ 

8 ३७०/२/१२ १५.७५ 

परु ३७०/२/१३ ४.०० 

६ ३७१/१ ९००,०० 

३७१/२ (900 00 

309/3 4000.00 


एकूण संपादन क्षेत्र . . AY .2y 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ पुलगांव येथील रेल्वे उड्डान पुलाच्या बांधकामाकरीता. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ पुलगांव येथील रेल्वे उड्डान पुलाच्या बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : - सदर उड्डानपुल राष्ट्रीय महामार्ग ३४७ अ व राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ सी ला जोडणारा आहे. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व राष्ट्रीय महामार्ग ३४७ अ वरील वाहतूक सद्या पुलगांव शहराच्या मधून जात असल्याने 


इतर लाभासंबंधात) पुलगांव शहरात वाहतुकीची कोंढी निर्माण होत आहे. हा उड्डान पुल झाल्यानंतर राष्ट्रीय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ २१ 


महामार्गा वरील वाहतूक पुलगांव शहराच्या बाहेरून जाईल. तसेच अवजड वाहणांना रेल्वे क्रॉसींग 
वरती तासनतास उभे रहावे लागणार नाही. तसेच, प्रस्तावात नमूद केलेली जमीन सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक असून त्यामुळे वर्धा, आर्वी, देवळी तालुक्यातील लोकांना आवागमन 
करण्यास सुलभ होईल व त्याची नितांत गरज आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार पुलगांव येथील रेल्वे उड्डान पुलाच्या बांधकामाकरीता अतिरिक्‍त 
बाधीत होणा-या मौजा गुंजखेडा, ता. देवळी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-१० (क) अन्वये शासन राजपत्र असाधारण क्र. Wo, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू 
चौक, मुंबई Yoo 032, दिनांक २० मार्च २०२३ नुसार उक्त प्रकल्पाला सूट प्रदान करण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, :- निरंक. 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी ion fay 


विशेष नोंद:- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 
राहुल कर्डिले, 
वर्धा : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २९ मार्च २०२३. वर्धा. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२४. 
विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन a पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा sap अधिनियम, २०१३ 
कलम १९ (१) अन्वये .-- 


क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-९८८-२०२३.-- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या अधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन-शिरस्तेदार-कावि-१६९-२०२३, 


ना.-एक-६ (१५१४). 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


दिनांक २४ जानेवारी, २०२३ अन्वये प्रारंमिक अधिसूचना प्रसिध्द केलेली आहे. गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली करीता भूमि संपादनाची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक नागपूर विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २ ते ८ फेब्रुवारी, २०२३ या दिनांकावर प्रसिध्द करण्यात आली. तसेच, सांध्य 
दैनिक वृत्तपत्र (मराठी) गडचिरोली पत्रिका मध्ये दिनांक २८ जानेवारी, २०२३ व दैनिक वृत्तपत्र (मराठी) महासागर मध्ये दिनांक २८ जानेवारी, २०२३ 
रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. (संपादन होणा-या जमिनीवर कोणाचेही पुनर्वसन होणार नाही. त्यामुळे सदर मुद्याची माहिती निरंक आहे. ) 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव अडपल्ली, ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. ०४. 


अ. क्र. wes. एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे जमिनीचा भुधारकाचे नाव 
क्षेत्र भोगवटा वर्ग 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
हे. आर हे. आर 

१ २३८ १ ०५ १ ०५ १ दिवाकर मोतीराम राऊत व इतर ७ 

२ १५२/१ १ ३९ १ ३९ १ लिलाबाई भोजु पाल व इतर १० 

३ २५६/३ १ २० १ २० २ रमेश जोगा वनकर व इतर ३ 

एकूण . . ३ ६४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : -- _ गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली करीता जमीन भूसंपादन. 
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण : -- विद्यापीठाचे शैक्षणिक व भौतिक विकासाकरीता. 
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे : -- जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरीता लाभ होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


प्रकल्प बाधितांना विस्थापीत करणे : -- प्रकल्पाने भुधारक विस्थापित होत नाही. 


आवश्यक असल्याबाबतची कारणे : -- — निरंक -- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ २३ 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, महसूल व वन विभाग, दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये सामाजिक आघात निर्धारणापासून 
सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) अधिका-यांचे नांव पदनाम, :- विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा सहा. जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली. 
(ब) अधिका-याचा कार्यालयीन पत्ता :- बस स्टॅन्ड समोर, धानोरा रोड, गडचिरोली, ता.जि. गडचिरोली. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली, :- निरंक. 
त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण 


टिप :- संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 
अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील. 


डॉ. मेनक घोष (ATS), 
गडचिरोली : विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा 
दिनांक २९ मार्च २०२३. उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२५. 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ — 


क्रमांक कावि-अका-उविअ-प्रस्तु-२-३२९-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी), 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-अ-६५-२०२२-२३, 
गाव कारगांव बुज., ता. कोरपना, जि. चंद्रपूर 


अनुक्रमांक ७/१२ मधील नावे भूमापन क्रमांक एकूण क्षेत्र प्रस्तावा प्रमाणे क्षेत्र संपादनानंतर 
शिल्लक राहणारी 
जमीन 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
हे. आर हे. आर हे. आर 
१ रतन उदा राठोड ७/१ १ ५९ 
२ रतन उदा राठोड ७/२ १ ६० ० ४५ २ ९४ 
एकूण . . ३ १९ ० ४५ २ ९४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ लहान पुलाचे बांधकामा करीता. 
प्रकल्पाचे वर्णन : --_ जेवरा dag धनकदेवी मार्गावरील देवघाट नाल्यावर लहान पुलाचे बांधकामा करीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ : -- _ या पुलामुळे गावातील लोकांना रस्त्याचा लाभ मिळणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ २५ 


अनुसूची-तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


जेवरा चन्नई धनकदेवी मार्गावरील देवघाट नाल्यावर लहान पुलाचे बांधकामा करीता संपादन करण्यात येत असल्यामुळे विस्थापन 
करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


पुनर्वसन आणि पुनः्स्थापीत करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे 
प्रशासकाची आवश्यकता नाही. 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, 
त्या अधिसूचनेचा तपशील. 


टीप-: उक्त जमिनीच्या आराखड्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 
संपत खलाटे, 
राजुरा : उपविभागीय अधिकारी तथा 
दिनांक २८ मार्च २०२३. भूसंपादन अधिकारी, राजुरा. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२६. 


उपसंचालक, भूमी अभिलेख, यांजकडून 


वाचा :-(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्रमांक : आस्थापना-१०९३-प्र.क्र. १९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४. 


(२) ग्रामविकास विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९. 


(३) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन-प्र.क. ३९-२०२१, 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१. 


(४) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-परिपत्रक-का.वि. ६०७- 
प्र.क. १-२०२२, दिनांक Io जानेवारी २०२२. 


(५) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-परिपत्रक-का.वि. २९८- 
२०२२, दिनांक १० मार्च २०२२. 


(६) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू-मौजा मोरवा-परीरक्षण प्रस्ताव-२०२३, दिनांक ९ मार्च २०२३ 
प्राप्त दिनांक २७ मार्च २०२३. 


ना-एक-७ (१५१४). 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २०-२६, २०२३/चैत्र ३०-वैशाख ६, शके १९४५ 


अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण-अधिसूचना-मौजा मोरवा-परिरक्षण-का.वि ५१६-१२३३-२०२३.--- 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 
अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीआर ४३२३-स-४-१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये इकडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 


जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त साजा चंद्रपूर मध्ये मौजा 
मोरवा नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण-अधिसूचना-मौजा मोरवा-परिरक्षण-कावि-५१६-२०२३, दिनांक २७ मार्च २०२३ चे 
अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 
मौजा ARAL, साजा चंद्रपूर, तालुका चंद्रपूर, जिल्हा चंद्रपूर मधील गावांचा/मिळकतीचा तपशील 
अ. क्र. जिल्हा कार्यालयाचे साजा पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती  परिरक्षणास नव्याने साजा पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 
नाव घ्यावयाचे गावे 
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती 
(१) (र) (३) (४) (4) (६ (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
१ चंद्रपूर उप अधीक्षक, चंद्रपूर जटपुरा-१ १४२९ जटपुरा-१ १४२९ 
भूमि अभिलेख, जटपुरा-२ २६४९ जटपुरा-२ २६४९ 
चंद्रपूर . सिव्हील लाईन ६८० सिव्हील लाईन ६८० 
बाबुपेठ १७१० बाबुपेठ १७१० 
समाधीपुरा २२९८ समाधीपुरा २२९८ 
बालाजीपुरा २८९२ मोरवा ४६० चंद्रपूर बालाजीपुरा २८९२ 
ताडाळी ८८१ ताडाळी ८८१ 
ATS ४६७८ ATS ४६७८ 
दुर्गापुर १५६४ दुर्गापुर १५६४ 
मोरवा ४६० नव्यानी 
समाविष्ट 
केलेले 
गाव 
एकूण .. १८,७८१ १९,२४१ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे. 


वि. सा. शिंदे, 
नागपूर : उपसंचालक, भूमि अभिलेख, 
दिनांक २७ मार्च २०२३. नागपूर प्रदेश, नागपूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAT 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


